चिचपल्ली जि. चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व 
प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना या योजनांतर्गत 
योजनेतील ९१३ पदांना सन २०२४-२५ मध्ये 
पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/१८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ 

४. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.५४ (२३-२४)/२८३, दिनांक २७.०२.२०२४ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/८/फ-९, दि.०७.०३.२०२४ 

६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/४२२, दिनांक ३०.०८.२०२४ 

७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी बाचा येथील क्र.४ व 
६ अन्वये “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर 
येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. वाचा येथील क्र.२ च्या 
सुधारीत आकृतीबंधाचे पुर्नगठनप्रमाणे बन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील १३ पदांचा 
समावेश आहे. 

यापूर्वी वित्त विभागाच्या वाचा क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयास अनुसरुन महसूल व वन विभागच्या 
वाचा येथील क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक 
अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत 
योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या बाचा येथील क्र.७ च्या दिनांक ०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकोय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 


अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली 
जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना दि. 
०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार शासनाची मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ वाचा येथील क्र.९ ब २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्‍चित केलेल्या 
आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवर होणारा खर्च, मागणी क्र.सी-१० प्रधान MT ४४१५ कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण 
यावरील भांडवली खर्च, ०६ वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, 
(००४) संशोधन, (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली (४४१५ ०१९२), ०१ वेतन या लेखा 
शिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर 
कालावधीमध्ये त्यांच्या आस्थापनेबरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यानंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्‍चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून 
देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१५१०३५१११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK VIJAY een 
pst id =133142602957487084g5f8: 27 RSOJASP, 
a 16¢3763a845a8ed! 


f9b9dde07f42d90c6bc17db755d4a 


£91632f6cOb6' postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc76102 
e8ff88c7b9a67a322d9, VIVEK VUAY HOSHING 

Date: 2024.09.20 15:12:51 +05'30' 


( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर 
५. संचालक, चिचपल्ली बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, ता.जि.चंद्रपूर. 
६. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/१८/फ-९, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र. पदांचे नाव अस्थायी पदांची संख्या 

१ | संचालक (डायरेक्टर) g 
2 पर्यवेक्षक 11. g 
३ | हस्तशिल्प निर्देशव २ 
४ | वनपाल 
५  । लेखापाल g 
६ |लिपीक | g 
७ । वनरक्षक g 
८ | वाहन चालक 
९ । देखभाल सेबक डु 

एकूण १३ 

VIVEK VIJAY 


HOSHING = 
( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


oe oe 2 ois 2 यर येर 2k 2s 2k 2k ok 2 2k 2K 2K ok 


